उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मौजे 
तिखाडी, मौजे गाडीबोरी, मौजे सांडस ता. जि. हिंगोली 
व इतर पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधांच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः पुनर्व-२०२१/२७१/प्र.क्र.९४/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा- 
) शासन निर्णय समक्रमांक दि. ६.१२.२०२१ 
) उप आयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे क्र: २०२१/ पुनर्वसन/ 
कक्ष-१/कावि-५६४/१, दि. २२/१२/२०२१ रोजीचे पत्र 

प्रस्तावना- 

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित झालेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली व 
कळमनुरी तालुक्‍यातील ७ गावठाणांमधील १६ नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रूपये ३,११,००,०००/- 
रकमेच्या अंदाजपत्रकांस संदर्भीय क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णयात मौजे सांडस या गावठाणाचा तालुका कळमनुरी दर्शविण्यात आळा 
असून त्याऐवजी मौजे सांडस या गावठाणाचा तालुका हिंगोली दर्शविण्याबाबत दुरुस्ती करण्याची 
विनंती संदर्भीय क्र. २ येथे नमूद पत्रान्वये शासनास करण्यात आली असून त्यानुसार सदर दुरुस्ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन शुद्धिपत्रक - 

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित झालेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील ७ 
गावठाणांमधील १६ नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रूपये ३,११,००,०००/- रकमेच्या अंदाजपत्रकांस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतच्या संदर्भीय क्र. १ येथे नमूद शासन निर्णयातील तक्त्यात 
नमूद अ.क्र. ९ ते १२ समोरील स्तंभ “पुनर्वसित गाव” मध्ये नमूद “सांडस, ता. कळमनुरी” ऐवजी 
“सांडस, ता. हिंगोली” असे वाचण्यात यावे. 


लि 


AD 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov inal संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०३१०३१४२८३१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY MAROTI 
JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
२. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, हिंगोली. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः पुनर्व-२०२१/२७१/प्र.क्र.९४/र-८ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली. 

४. उप आयुक्त (पुनर्वसन), औरंगाबाद. 

५. कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली. 

९. जलसंपदा विभाग/मोप्र-२. मंत्रालय, मुंबई. 

१०.उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), हिंगोली. 

११.वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१० व अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५,मंत्रालय,मुंबई. 

१३.महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१,पी.ए.सी. कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई. 
१४.निवड नस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


